RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - २ ] 


शनिवार , जानेवारी ८ , २०२२ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १२ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट -७ ब 


क्रमांक नवि / कार्या -१ / नपा / निवडणूक / ६७३ / २०२१.– मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार व 
मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / क -०६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गाकरिता आरक्षण असलेल्या ज्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातील होतील , त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी 
सुधारित फेरसोडतीचा कार्यक्रम -२०२१ जाहीर करणेत आलेला आहे . त्यास अनुसरून या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक नवि / आरआर / कार्या -१ / 
६४१/२०२१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ अन्वये खानापूर नगरपंचायतीच्या सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला आरक्षणाच्या ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या अंतिम आरक्षणाचा प्रस्ताव मा . विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडे सादर 


करणेत आला . 


मा . विभागीय आयुक्त यांचेकडील पत्र क्र . नपाप्र / १ / प्र.र.अंतिम / कावि -१२४८ / २०२१ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ अन्वये सदर अंतिम आरक्षणाचे 

. 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे , त्यामुळे मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० ( १ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


1 


आदेश 


१७ 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या 
कलम ९ 

पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , विधान भवन , पुणे यांनी केलेला 
आदेश क्र . नपाप्र -१ / कावि -१०५८ / २०२१ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये त्यांनी खानापूर नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) . 


०२ 


०२ 


00 


०० 


० ९ 


( १ ) 


एच -३६२ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - २ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


, 


०१ 


00 


.. 


०० 


०८ 


) 


( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) . 

त्याअर्थी , आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .०१ / क -०६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी , जिल्हा सांगली याद्वारे उक्त नगरपंचायत प्रभाग क्रमांक ९ , ११ , १३ , १६ या प्रभागांचे 
आरक्षण मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रानिआ / नप -२०२१ / प्र . क्र . ०६ / का . ६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 


क्रमांक 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


९ 


सर्वसाधारण 


११ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


१३ 


प्रभाग स्थळव्याप्ती : नवीन एस . टी . स्टँड नवीन वसाहत भाग 
क्रमांक उत्तर 

: प्रभाग क्र . १ व २ ची हद्द व कराड - विजापूर हायवे 
९ पूर्व : प्रभाग क्र . ८ ची हद्द , गावातील तासगाव रस्ता 

दक्षिण : प्रभाग क्र . ११ व १२ ची हद्द 

पश्चिम : प्रभाग क्र . ११ ची हद्द व रघुनाथ डोंगरे व प्रकाश जाधव यांचे घर . 
प्रभाग स्थळव्याप्ती : महात्मा गांधी विद्यालय , पूर्व - पश्चिम भाग 
क्रमांक उत्तर : कराड - विजापूर रस्ता व प्रभाग क्र . १ व १० ची हद्द 
११ पूर्व : प्रभाग क्र . ९ ची हद्द , गावातील तासगाव रस्ता 

दक्षिण : प्रभाग क्र . ११ ची हद्द व कराड - विजापूर रोड 

पश्चिम : अडसरवाडीची शीव . 
प्रभाग स्थळव्याप्ती : राम मंदिर , चांदणी चौक व जुने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा परिसर 
क्रमांक उत्तर : प्रभाग क्र . ११ व १२ ची हद्द व राम मंदिर ते चांदणी चौकाकडे जाणारा 
१३ 

रस्ता . 
पूर्व : प्रभाग क्र . १७ ची हद्द व गावातील तासगाव रस्ता 
दक्षिण : प्रभाग क्र . १७ ची हद्द व गावातील तासगाव रस्ता 

पश्चिम प्रभाग क्र . १७ ची हद्द व गावकुसाव . 
प्रभाग स्थळव्याप्ती : उभ्या बाजारपेठपासून हवेली बाजूचा परिसर 
क्रमांक उत्तर 

: उभी बाजारपेठ , प्रभाग क्र . ८ ची शीव 
१६ पूर्व 

: प्रभाग क्र . १४ व १५ ची हद्द व मुलाणवाडी रस्ता . 
दक्षिण : तासगाव बायपास व मोही गावची शीव 
पश्चिम : प्रभाग क्र . १७ ची हद्द , 


सर्वसाधारण 


: 


१६ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , सांगली . 


सांगली , २७ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


SCHEDULE- 7 A 


BY THE COLLECTOR OF SANGLI DISTRICT 


No. UD / DESK - 01 / NP / Election / 673 / 2021.- As per the directions of the Hon . Supreme Court dated 
15th December 2021 and State Election Commissions Letter No. NP - 2021 / Pr.Kr. - 06 / Ka - 6 , dated 
17th December 2021 a revised re - draw program for seats reserved for ordinary women from seats for 
Generel category converted from the B.C.C. has been announced in 2021. Accordingly , Letter No. Navi 
/ RR / Karya - 1 / 643 / 2021 , dated 24th December 2021 , Khanapur Nagarpanchayats final reservation 
proposal for General / General Women instead of B.C.C. and B.C.C. Womens has been submitted to 
Divisional Commissioner , Pune . 

As per Letter No. NPA / 1 / Pr.R.Antim / Kavi - 1248 / 2021 , dated 27th December 2021 of Hon . Divisional , 
Commissioner , Pune , the draft ward formation has been approved . Now , therefore , I , Dr. Abhijeet 
Chaudhari , Collector of Sangli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of 
Section 10 of the said Act , hereby make the following Order namely. 


1 


ORDER 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director Municipal Administration , Pune Division , 
Pune , by his Order No. NPA - 1 / WS - 1058 / 2021 , dated 15th November 2021 and the corrigendum of dated 
24th December 2021 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed for the Khanapur 
Nagarpanchayat , the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including the No. 
of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class 
of Citizens ) as shown below. 


1 . 


The Number of Councillors , to be elected 


17 


2 . 


02 


Number of Seats to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens . 


a . 


for the Scheduled Castes 


02 


b . 


for the Scheduled Tribes 


8 8 8 8 


C. 


for the Backward Class of the Citizens 


3 . 


-- 


The total number of seats to be reserved for Women 
( including Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) . 


) 


4. Out of seats of Serial Number 3 , the number of seats reserved for Women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved 
for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at Serial 
Number to 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 


a . 


for the Scheduled Castes 


01 


b . 


for the Scheduled Tribes 


00 


8 


.. 


C. 


for the Backward Class of Citizens 


.. 


00 


5 . 


. 


Number of seats reserved for Women as General Category 


08 


.. 


( Number of seats at Serial Number 3 minus number of seats 
at number 4 ) . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC.2020 / CR - 01 / Ka - 06 
dated 6th February 2020 of the State Election Commissioner , Maharashtra State read with sub - section ( 1 ) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 
1965 ( Mah.XL of 1965 ) , I , Dr. Abhijeet Chaudhari , Collector of Sangli District , hereby fix the reservation of 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 

, 


1 


1 


the Ward No. 9 , 11 , 13 , 16 into which the said Municipal area As per the directions of the Supreme Court 
dated 15th December 2021 and Hon . State Election Commissions Letter No. NP - 2021 / Pr.Kr. - 06 / Ka - 6 , 
dated 17th December 2021 as shown in the Schedule to this Order . 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately following 
the date of this Order . 


Schedule 


Extent of the Ward 


Ward 
Nos . 


Name of 
the ward , 

if any 


If the seat is reserved , 

for whom 


1 


2 


3 


4 . 


9 


Ward No. 9 Area 


: New S.T. Stand New Vasahat Side 


General 


3 


North : Ward - 1 , 2 Border and Karad - Vijapur Road 
East : Ward 10 Border , Revenue Tasgaon Road 
South : Ward 11,12 Border 


West 


: Ward 11 Border Raghunath Dongare to 

Prakash Jadhav's House . 


11 


Ward No. 11 Area 


General ( Women ) 


: Mahatma Gandhi Vidyalaya East Side 

West Facing . 


North 


- 


: Karad - Vijapur Road and Ward 1 , 10 

Border . 


East 


: Ward 9,12 Border 


South- : Ward 17 Border , Old Posewadi Road 


West : Adsarwadi Bordar 


13 


Ward No. 13 Area 


General 


: Ram Temple , Chandani Chowk and Old 

PCM Center Area . 


North 


: Ward 11 , 12 Border and Ram Temple , 

Chandani Chowk Road . 


East 


: Ward 17 Border and Revenue Tasgaon 

Road . 


South : Ward 17 Border and Revenue Tasgaon 

Road . 


West : Ward 17 Border and Gaonkusav 


16 


General ( Women ) 


Ward No. 16 Area : Market Yard to Haveli Facing Side 

North : Old Market Area and Ward 8 Border 
East : Ward 14,15 Border and Mulanwadi Road 
South : Tasgaon Bypass Road and Mohi Border 
West : Ward 17 Border 


Dr. ABHIJEET CHAUDHARI , 

Collector , Sangli . 


Sangli , 27th December 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परिशिष्ट -७ ब 


. 


क्रमांक नवि / कार्या -१ / नपा / निवडणूक -६७४ / २०२१ . – मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार व 
मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / क -०६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गाकरिता आरक्षण असलेल्या ज्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातील होतील , त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी 
सुधारित फेरसोडतीचा कार्यक्रम -२०२१ जाहीर करणेत आलेला आहे . त्यास अनुसरून या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक नवि / आरआर / कार्या -१ / 
६४०/२०२१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ अन्वये कडेगाव नगरपंचायतीच्या सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला आरक्षणाच्या ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या अंतिम आरक्षणाचे प्रस्ताव मा . विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडे सादर 
करणेत आला . 


मा . विभागीय आयुक्त यांचेकडील पत्र क्र , नपाप्र / १ / प्र.र.अंतिम / कावि -१२४८ / २०२१ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ अन्वये सदर अंतिम आरक्षणाचे 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० ( १ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


) 


आदेश 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या 
कलम ९ पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , विधान भवन , पुणे यांनी केलेला 
आदेश क्र . नपाप्र -१ / कावि -१०५८ / २०२१ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये त्यांनी कडेगाव नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


१७ 


०२ 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०२ 


00 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


00 


० ९ 


०१ 


00 


00 


०८ 


( ३ ) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) . 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) , 

४ 
त्याअर्थी , आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .०१ / क -०६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी , सांगली याद्वारे उक्त नगरपंचायतमधील प्रभाग क्रमांक १ , ३ , १२ , १७ या प्रभागांचे आरक्षण 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप 
२०२१ / प्र . क्र . ०६ / का . ६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये 
यथास्थिती सर्वसाधारण महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


- 


, 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे 
क्रमांक नाव असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


> 


प्रभाग स्थळव्याप्ती : ( १ ) आंबेडकरनगर , ( २ ) माळीनगर 
क्रमांक उत्तर : निमसोड गावाची शीव 
१ पूर्व : सोहोली गावाची शीव 

दक्षिण : हिंदुराव बाळू दोडके यांचे घर ते सोहोली गावाची शीव 
पश्चिम : निमसोड रस्ता . 


3 


३ 


सर्वसाधारण 


, 


प्रभाग स्थळव्याप्ती : ( १ ) कोष्टी समाज , ( २ ) जुनी चावडी , ( ३ ) डॉ . भट्टड यांचा दवाखाना , 
क्रमांक 

( ४ ) म्हसोबाची बोळ . 
३ उत्तर : दत्तात्रय वेल्हाळ यांचे घर ते कडेपूर शीव 

पूर्व : कडेपूर गावाची शीव 
दक्षिण 

: भिकू कृष्णा गायकवाड यांचे दुकान ते कडेपूर शीव 
पश्चिम : भिकू कृष्णा गायकवाड यांचे घर ते दत्तात्रय वेल्हाळ यांचे घर ( पेठ ) . 
प्रभाग स्थळव्याप्ती : ( १ ) चर्च , ( २ ) ग्रामीण रुग्णालय , ( ३ ) लक्ष्मी मंदिर , ( ४ ) गोसावी समाज 
क्रमांक उत्तर 

: कराड - विटा रस्ता 
१२ पूर्व : महालक्ष्मी मंदिर ते कॅनॉल 

दक्षिण 
पश्चिम : नेर्ली शीव . 


१२ 


सर्वसाधारण 


: कॅनॉल 


१७ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


: कॅनॉल 


प्रभाग स्थळव्याप्ती : ( १ ) शिवाजीराव देशमुख यांचे एन . ए . प्लॉट , ( २ ) निर्मळ वस्ती , 
क्रमांक 

( ३ ) हणमंत माळी . 
१७ उत्तर 

पूर्व : वडतुकाई रस्ता 
दक्षिण 

: कडेपूर शीव 
पश्चिम : नेर्ली शीव . 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , सांगली . 


) 


सांगली , २७ डिसेंबर २०२१ . 

. 


SCHEDULE- 7A 


BY THE COLLECTOR OF SANGLI DISTRICT 


No. UD / DESK - 01 / NP / Election / 674 / 2021. - As per the directions of the Hon . Supreme Court dated 
15th December 2021 and State Election Commissions Letter No. NP - 2021 / Pr.Kr. - 06 / Ka - 6 , dated 
17th December 2021 a revised re - draw program for seats reserved for ordinary women from seats for 
Generel category converted from the B.C.C. has been announced in 2021. Accordingly , Letter No. Navi 
/ RR / Karya - 1 / 640 / 2021 , dated 24th December 2021 , Kadegaon Nagarpanchayats final reservation 
proposal for General / General Women instead of B.C.C. and B.C.C. Womens has been submitted to 
Divisional Commissioner , Pune . 


As per Letter No. NPA / 1 / Pr.R.Antim / Kavi - 1248 / 2021 , dated 27th December 2021 of Hon . Divisional 
Commissioner , Pune , the final ward formation has been approved . Now , therefore , I , Dr. Abhijeet Chaudhari , 
Collector of Sangli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of Section 10 
of the said Act , hereby make the following Order namely 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


ORDER 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director Municipal Administration , Pune 
Division , Pune , by his Order No. NPA - 1 / WS - 1058 / 2021 , dated 15th November 2021 and the Corrigendum 
of dated 24th December 2021 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed for the 
Kadegaon Nagarpanchayat , the number of Councillors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including 
the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of citizens ) as shown below. 


1 . 


The Number of Councillors to be elected 


17 


2 . 


02 


Number of seats to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens . 


a . 


for the Scheduled Castes 


02 


b . 


for the Scheduled Tribes 


00 


8 8 8 8 


C. 


for the Backward Class of Citizens 


3 . The total number of seats to be reserved for Women 

09 
( including Women belonging to the Scheduled Castes , 

Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) . 
4. Out of seats of Serial Number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved for Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number to 2 ( a ) , ( b ) 
and ( c ) respectively , are as under : 
a . for the Scheduled Castes 

01 


b . 


for the Scheduled Tribes 


00 


C. 


for the Backward Class of Citizens 


00 


.. 


5 . Number of seats reserved for Women as General Category 

08 
( Number of seats at Serial Number 3 minus number of seats 

at serial number 4 ) . 
2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC.2020 / CR - 01 / Ka - 06 
dated 6th February 2020 of the State Election Commissioner , Maharashtra State read with sub - section ( 1 ) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 
1965 ( Mah.XL of 1965 ) . I , Dr. Abhijeet Chaudhari , Collector of Sangli District , hereby fix the reservation of 
the Ward No. 1 , 3 , 12 , 17 into which the said Municipal area as per the directions of the Supreme Court 
Order dated 15th December 2021 and Hon . State Election Commissions Letter No. NP - 2021 / Pr . Kr . - 06 / 
Ka - 6 , dated 17th December 2021 as shown in the Schedule to this Order . 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately following 
the date of this Order . 


1 


Schedule 


Extent of the Ward 


Ward 
No. 


Name of 
the ward , 


If the seat is reserved , 

for whom 


if any 


1 


2 


3 


4 


1 


Ward No. 1 Area 


General ( Women ) 


North 


: 1 ) Ambedkar Nagar , 2 ) Mali Nagar 
: Boundary of village Nimsod 
: Boundary of village Soholi 


East 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 

, 


Schedule -- contd . 


1 


2 


3 


4 


3 


General 


South : Hindurao Balu Dodake's House to border of 

village Soholi . 

West : Nimsod Road . 
Ward No. 3 Area : 1 ) Koshti Community , 2 ) Old Village 

Panchayat Office , 3 ) Dr. Bhattad's Clinic , 

4 ) Mhasoba Lane . 
North : Dattatray Velhal's house to Kadepur Border 
East : Border of Kadepur 
South : Bhiku Krushna Gaikwad's shop to Kadepur 

Border . 
West : Bhiku Krushna Gaikwad's house to 

Dattatray Velhal's house ( peth ) . 
Ward No. 12 Area : 1 ) Church , 2 ) Rural Hospital , 3 ) Laxmi 

Temple , 4 ) Gosavi Community . 


12 


General 


1 


1 


North 


: Karad - VitaRoad 


East : Mahalaxmi Temple to Canal 
South : Canal 


West : Nerli Border . 


17 


Ward No. 17 Area 


General ( Women ) 


: 1 ) Shivajirao Deshmukh's N.A. Plot , 

2 ) Nirmal Colony , 3 ) Hanmant Mali Wasti , 
4 ) Old Shirsgaon Road . 


North 


: Canal 


East 


: Wadtukai Road 


South : Kadepur Border 


West : Nerli Border 


Dr. ABHIJEET CHAUDHARI , 

Collector , Sangli . 


Sangli , 27th December 2021 . 


परिशिष्ट -७ ब 


क्रमांक नवि / कार्या -१ / नपा / निवडणूक / ६७५ / २०२१ . – मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार व 
मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०६ / का -०६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गाकरिता आरक्षण असलेल्या ज्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातील होतील , त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी 
सुधारित फेरसोडतीचा कार्यक्रम -२०२१ जाहीर करणेत आलेला आहे . त्यास अनुसरून या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक नवि / आरआर / कार्या -०१ / 
६४२/२०२१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ अन्वये कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या सदस्य पदांच्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग महिला आरक्षणाच्या ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या अंतिम आरक्षणाचा प्रस्ताव मा . विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडे 
सादर करणेत आला . 


मा . विभागीय आयुक्त यांचेकडील पत्र क्र . नपाप्र / १ / प्र.र.अंतिम / कावि -१२४८ / २०२१ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ अन्वये सदर अंतिम आरक्षणाचे 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे , त्यामुळे मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० ( १ ) 

( 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पुढील आदेश देत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 

, 


९ 


आदेश 


, 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या 
कलम ९ पोट - कलम -२ अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , विधान भवन , पुणे यांनी केलेल्या 

. 
आदेश क्र . नपाप्र -१ / कावि -१०५८ / २०२१ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये त्यांनी कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


०३ 


( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०३ 


00 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


00 


० ९ 


, 


०२ 


00 


: 


00 


०७ 


( ३ ) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) . 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ . क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) . 

त्याअर्थी , आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .०१ / का -०६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , डॉ . अभिजित चौधरी , जिल्हाधिकारी , जिल्हा सांगली याद्वारे उक्त नगरपंचायत प्रभाग क्रमांक ५ , ८ , १६ , १७ या प्रभागांचे 
आरक्षण मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रानिआ / नप -२०२१ / प्र . क्र . ०६ / का . ६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 


1 


, 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा , कोणत्या प्रवर्गासाठी 


क्रमांक 


नाव 


) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


प्रभाग स्थळव्याप्ती : नवीन वसाहत , बेघर वसाहत कवठेमहांकाळ 
क्रमांक उत्तर 

: कवठेमहांकाळ - जत रोड 
५ पूर्व : बाजार कंपाऊंड ते गेस्ट हाऊस भिंत 

दक्षिण 
पश्चिम : जयकुमार अॅटो गॅरेज ते आपट्टा कट्टा ते धूळगाव रोड 


: धूळगाव रोड 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


४ 


> 


अनुसूची -- चालू 
१ २ 

३ 
८ प्रभाग स्थळव्याप्ती : सुतार गल्ली , अंबिका देवालय परिसर , पोंक्षे वाडा 

सर्वसाधारण 
क्रमांक उत्तर 

: पंचायत समिती ते जुना बस स्थानक ते दत्त मंदिर 
८ पूर्व : कवठेमहांकाळ - जत रस्त्यावरील पूल 

दक्षिण : म्हसोबा गेट ते शिवाजी चौकातील जमगे वीरभद्र ड्रेसेस 
पश्चिम : पंचायत समिती ते सगरे मंगल कार्यालयासमोरून प्राथमिक शाळेकडे 

जाणारा रस्ता . 
१६ प्रभाग स्थळव्याप्ती : आंबेडकरनगर , कुंभार गल्ली , पोस्ट विभाग 

सर्वसाधारण 
क्रमांक उत्तर :: म्हसोबा गेट ते सन्मुख बिल्डिंग 
१६ पूर्व : पाटील बंधारा ते प्रकाश टॉकिज सन्मुख बिल्डिंग ते कुंभार गल्ली , आप्पा 

सगरे यांच्या घराजवळून लोहार यांच्या घराजवळून हिगणगाव रोडला येऊन 

मिळणारा रस्ता . 
दक्षिण : विधुरायाचीवाडी हद्द 

पश्चिम : म्हसोबा गेट ते विलास पाटील वखार ते शिंदेवाडी रस्ता 
१७ प्रभाग स्थळव्याप्ती : माळेवाडी , यशवंतनगर , बाबर वस्ती 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
क्रमांक उत्तर 

: यशवंतनगर ते देशिंग रोड शिर्के वस्ती 
१७ पूर्व : हिगणगाव अग्रणी नदी पूल ते बाबुराव माळी ओघळ ते यशवंतनगर देशिंग 

रोडला येऊन मिळणारा कच्चा रस्ता . 
दक्षिण : अग्रणी नदी 
पश्चिम : पवार मळा अग्रणी ते माळेवाडी अग्रणी 

डॉ . अभिजीत चौधरी , 

जिल्हाधिकारी , सांगली . . 
सांगली , २७ डिसेंबर २०२१ . 

. 


> 


SCHEDULE- 7 A 


BY THE COLLECTOR OF SANGLI DISTRICT 


No. UD / DESK - 01 / NP / Election / 675 / 2021.- As per the directions of the Hon . Supreme Court dated 
15th December 2021 and State Election Commissions Letter No. NP - 2021 / Pr.Kr. - 06 / Ka - 6 , dated 
17th December 2021 a revised re - draw program for seats reserved for Ordinary Women from seats for 
Generel Category converted from the B.C.C. has been announced in 2021. Accordingly , Letter No. Navi 
| RR / Karya - 1 / 642 / 2021 , dated 24th December 2021 , Kavathemahankal Nagarpanchayats final 
reservation proposal for General / General Women instead of B.C.C. and B.C.C. Womens has been 
submitted to Divisional Commissioner , Pune . 

As per Letter No. NPA / 1 / Pr.R.Antim / Kavi - 1248 / 2021 , dated 27th December 2021 of Hon . Divisional 
Commissioner , Pune , the Final Ward formation has been approved . Now , therefore , I , Dr. Abhijeet 
Chaudhari , Collector of Sangli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of 
Section 10 of the said Act , hereby make the following Order namely. 


1 


ORDER 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director Municipal Administration , Pune Division , 
Pune , by his Order No. NPA - 1 / WS - 1058 / 2021 , dated 15th November 2021 and the Corrigendum of dated 
24th December 2021 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed for the Kavathemahankal 
Nagarpanchayat , the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


99 


the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including the number 
of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class 
of Citizens ) as shown below. 


1 . 


The Number of Councillors to be elected 


17 


2 . 


03 


Number of seats to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens . 


a . 


for the Scheduled Castes 


03 


b . 


for the Scheduled Tribes 


00 


.. 


C. 


for the Backward Class of the Citizens 


8 


00 


: 


3 . 


09 


The total number of seats to be reserved for Women 
( including Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) . 


4. Out of seats of Serial Number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved for Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number to 2 ( a ) , ( b ) 
and ( C ) respectively , are as under : 


a . 


for the Scheduled Castes 


02 


: 


b . 


for the Scheduled Tribes 


00 


C. 


for the Backward Class of Citizens 


00 


.. 


5 . 


Number of seats reserved for Women as General Category 


07 


.. 


: 


( Number of seats at Serial Number 3 minus number of seats 
at Serial Number 4 ) . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC.2020 / CR - 01 / Ka - 06 
dated 6th February 2020 of the State Election Commissioner , Maharashtra State read with sub - section ( 1 ) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 
1965 ( Mah . XL of 1965 ) . I , Dr. Abhijeet Chaudhari , Collector of Sangli District , hereby fix the reservation of 
the Ward No. 1 , 3 , 12 , 17 into which the said Municipal area as per the directions of the Supreme Court 
Order , dated 15th December 2021 and Hon . State Election Commissions Letter No. NP - 2021 / Pr . Kr . - 06 / 
Ka - 6 , dated 17th December 2021 as shown in the Schedule to this Order . 


1 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately following 
the date of this Order . 


Schedule 


Extent of the Ward 


Ward 
Nos . 


Name of 
the ward , 
No. if any 


If the seat is reserved , 

for whom 


1 


5 


2 3 

4 . 
Ward No. 5 Area : New colony , homeless colony Kaythemahankal General ( Women ) 

North : Kavthemahanka - Jat Road 
East : from the market compound to the Guest House 

wall 
South : Dhulgaon Road 
West Jayakumar Auto Garage to Apta Katta to Dhulgaon 

Road . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , ८ जानेवारी २०२१ / पौष १८ , शके १ ९ ४३ 


Schedule -- contd . 


1 


8 


16 


2 3 

4 
Ward No. 8 Area : Sutar galli , Ambika Temple Complex , Poonkshe General 

Wada . 
North : Panchayat Samiti to Old Bus Stand to Datta 

Mandir . 
East : Kavthemahankal - Jat Road Bridge 
South : Jamge Virbhadra Dresses from Mhasoba Gate 

to Shivaji Chowk . 
West : Road from Panchayat Samiti to Sagare Mangal 

Office leading to Primary School . 
Ward No. 16 Area : Ambedkar Nagar Kumbhar Galli , Post Department General 

North : Building facing Mhasoba Gate 
East : Road from Patil Bandhara to Prakash Talkies 

Sanmukh Building to Kumbhar Galli near Appa 
Sagare's house to Lohar's house on Higangaon 

Road . 
South : Vidhurayachiwadi boundary 
West : Mhasoba Gate to Vilas Patil Warehouse to 

Shindewadi Road . 
Ward No. 17 Area : Malewadi , Yashwant Nagar , Babar Vasti General ( Women ) 

North : Yashwant Nagar to Deshing Road Shirkevasti 
East : Raw road from Higangaon Agrani river bridge 

to Baburao Mali Oghal to Yashwant Nagar 

Deshing Road . 
South : Leading river 
West : Pawar Mala Agrani to Malewadi Agrani 


17 


Dr. ABHIJEET CHAUDHARI , 

Collector , Sangli . 


Sangli , 27th December 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


